राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या Free 
Diagnostic Scheme अंतर्गत Laboratory 
Services, CT-Scan Services, Radiology 
Services या सेवा बाहयस्थ संस्थेमार्फत 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.५/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) आयुक्‍त मुंबई यांचे,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,तथा अभियान संचालक (आरोग्य सेवा) 
पत्र क्र.राआसे/आयपीएचएस/७८४७४/२०१७१६ दिनांक,/११/२०१७ 
२) आयुक्त मुंबई यांचे,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,तथा अभियान संचालक (आरोग्य सेवा) 
पत्र क्र.राआसे२?२९७१/आयपीएचएस/-/९७३११४ दिनांक,८/०६/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या free Diagonostic Scheme या योजनेअंतर्गत Laboratory Services, 


CT-Scan Services, Radiology Services या सेवा बाहयस्थ संस्थेमार्फत उपलब्ध करून 


घ्याव्यात, अशा सुचना आहेत. त्यानुसार Laboratory Services साठी विहीत निवीदा प्रक्रीया 


राबवून बाहयस्थ संस्था नियुक्‍त करण्यात आलेली आहे.त्याचप्रमाणे आता Radiology Services 


साठी बाहयस्थ संस्था नियुक्‍त करून सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबतची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या free Diagonostic Scheme या योजनेअंतर्गत Laboratory 


Services,CT-Scan Services ,Radiology Services या सेवा बाहयस्थ संस्थेमार्फत उपलब्ध 


करून घ्याव्यात, अशा केंद्र शासनाच्या सुचना आहेत. तसेच सन २०१७-१८ च्या प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.५/आरोग्य -७ 


अंमलबजावणी आराखडयामध्ये सदर कार्यक्रमासाठी केंद्र शासनातर्फे रु.२१९.२४ लक्ष एवढे 


अनुदान उपलब्ध झालेले आहे. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सदर अनुदानातून केंद्र 


शासनाच्या निर्देशानूसार तसेच आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील तरतुदीनूसार निविदा 


प्रक्रीया राबवून Tele-Radiology Services ही सेवा-सुविधा बाह्यस्थ संस्थेमार्फत उपलब्ध करुन 


घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११२१३२५३७१०१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
. र DN: CN = 5. A. Pedgaonkar, ७ = 
IN, S = Maharashtra, O = 


P e d ao Nn ka [ Government Of Maharashtra, OU = 
9 Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.11.14 11:45:10 +05'30' 


(सु. अ. पेडगावकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 

प्रत: 

१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

४) महालेखापाल (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

५) संबंधित कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 


६) अतिरिक्त tars, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
७ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

८) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

९) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


